राष्ट्रीय कृषि विकास योजने अंतर्गत ऊसतोडणी 
यंत्रास अनुदान प्रकल्पाच्या सन २०२४-२०२५ 
करिता मंजूर रु.३२१.३० कोटी रकमेच्या वार्षिक 
कृति आराखड्यास प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक ससाका-०७२२/प्र.क्र.२१६/२५-स, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई ४०००३२ 
दिनांक : २६/०८/२०२४. 


वाचा :-१ केंद्र शासनाच्या कृषी व शहोतकरी कल्याण मंत्रालयाचे पत्र क्र. F.No.9-94 /2022- 

RKVY, दि. ०८ डिसेंबर २०२२. 

२) सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, शासन निर्णय क्र. ससाका-०७२२/प्र.क्र.२१६/२५-स, 
दि .२०/०३/२०२३. 

३) सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, शासन निर्णय क्र. ससाका-०७२२/प्र.क्र.२१६/२५-स, 
दि .३०/०६/२०२३. 

४) दि. ०३ मे, २०२४ रोजी मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या 
राज्यस्तरीय मंजूरी समितीच्या बैठकीचे इतिवृत्त. 

५) सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, शासन निर्णय क्र. ससाका-०७२३/प्र.क्र.२२८/२५-स, 
दि.२९/०५/२०२४. 

६) सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, शासन निर्णय क्र. ससाका-०७२३/प्र.क्र.२२८/२५-स, 
दि.०६/०८/२०२४. 

७) साखर आयुक्तालयाचे पत्र क्र.जा.क्र.साआ/विकास/कक्ष-११/३॥</४ प्र.मा./३६१/२०२४, 

दि.३१/०७/२०२४. 


प्रस्तावना : 

राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत ऊस तोडणी यंत्रास अनुदान या प्रकल्पास दि. २०/०३/२०२३ रोजीच्या 
शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली असून, त्यानुसार प्रकल्पाची अंमलबजावणी राज्यात सुरू आहे. दि. ०३ मे, 
२०२४ रोजी झालेल्या ३६ व्या राज्यस्तरीय मंजुरी समितीच्या बैठकीमध्ये मा. मुख्य सचिव यांनी राष्ट्रीय कृषी विकास 
योजने अंतर्गत ऊस तोडणी यंत्रास अनुदान या रु.३२१.३० कोटी रकमेच्या प्रकल्पास मार्च २०२५ पर्यंत मुदतवाढीस 
मंजुरी दिली आहे. त्यानुसार राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत ऊस तोडणी यंत्र अनुदान प्रकल्पाचा दोन वर्षाचा 
कालावधी मार्च २०२४ अखेर संपुष्टात आल्याने, सदर प्रकल्पास दि. ०९/०५/२०२४ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये 
आर्थिक वर्ष २०२४-२०२५ या वर्षासाठी मुदतवाढ देण्यात आली आहे. त्याअनुषंगाने राष्ट्रीय कृषी विकास 
योजनेअंतर्गत ऊस तोडणी यंत्रास अनुदान प्रकल्पाच्या सन २०२४-२०२५ करीताच्या रु.३२१.३० कोटी रकमेच्या 
कार्यक्रमास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 
१. राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत ३६ व्या राज्यस्तरीय प्रकल्प मंजुरी समितीच्या दि.०३/०५/२०२४ रोजी 
झालेल्या बैठकीस अनुसरुन कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्सव्यवसाय विकास विभागाचे 
क्र. RKV-0828/ प्र.क्र.१११/१४-५, दि.१३/०५/२०२४ चे इतिवृत्तात मंजुरी दिल्याप्रमाणे सन २०२४-२०२५ मध्ये 
राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत ऊस तोडणी यंत्रास अनुदान या प्रकल्पाची राज्यात अंमलबजावणी 
करण्यासाठी रु. ३२१.३० कोटी निधीच्या कार्यक्रमास प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. प्रस्तुत प्रकल्प राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेच्या माध्यमातून राबविण्यात येत असून त्या योजनेच्या 
निकषानुसार मंजूर निधीपैकी केंद्र शासनाचा हिस्सा ६० टक्के व राज्य शासनाचा हिस्सा Yo टक्के राहील. 


शासन निर्णय क्रमांकः ससाका-०७२२/प्र.क्र.२१६/२५-स, 


३. सदर प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीची कार्यवाही महा-डीबीटी प्रणालीद्वारे करण्यात यावी व लाभार्थ्यांच्या बँक 
कर्ज खात्यावर अनुदान वितरित करण्याकरिता सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन प्रणालीचा (PMS) वापर करावा. 
४. सदर प्रकल्पासाठी महाडीबीटी पोर्टलवर प्राप्त झालेल्या अर्जांमधून लाभार्थ्यांची निवड संगणकीय 
USHER (Lottery) करावी. 

५. सदर प्रकल्पाची अंमलबजावणी सहकार पणन व gale विभाग, शासन निर्णय क्र.ससाका- 
०७२२/प्र.क्र.११६/२५-स,दि.२०/०३/२०२३ मध्ये नमूद अटींच्या अधीन राहून करावी. 

६. सदर प्रकल्प राबविण्यासाठी साखर आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य अंमलबजावणी यंत्रणा म्हणून काम पाहतील. 
सदर प्रकल्प/ योजना राबविताना त्याची अंमलबजावणी, सनियंत्रण आणि मूल्यमापन करणेबाबत आवश्यक तो 
समन्वय सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग/ कृषी विभाग यांच्याशी ठेवावा. तसेच वेळोवेळी प्रकल्प 
अंमलबजावणी विषयक आर्थिक व भौतिक प्रगती अहवाल सहकार विभागास/ कृषी विभागास सादर करावा. 

७. वरील प्रकल्पाची अंमलबजावणी, सनियंत्रण व मूल्यमापन केंद्र शासनाने ठरवून दिलेल्या निकषांनुसार 
साखर आयुक्त यांनी करावी. 

८. प्रस्तुत मंजूर प्रकल्प अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने राज्यस्तरीय प्रकल्प मंजुरी समितीने तसेच केंद्र शासनाने 
दिलेल्या निर्देशांप्रमाणे आव्यक कार्यवाही करावी. 

९. या प्रकल्पाकरिता उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या निधीच्या विनियोगाबाबतचे उपयोगिता प्रमाणपत्र साखर 
आयुक्त यांच्या स्वाक्षरीने किंवा त्यांनी प्राधिकृत केलेल्या अधिकाऱ्याच्या स्वाक्षरीने कृषी व सहकार विभागास 
सादर करावे. 

qo. याबाबत सर्व वित्तीय नियम, विनियम, वित्तीय शासन निर्णय, अधिसूचना, आदेशा, केंद्र शासनाने 

वेळोवेळी निर्गमित केलेले आदेशा, भारताचे नियंत्रक व महालेखा परीक्षक यांचे या संदर्भातील निरीक्षण आणि 
खर्चात अनियमितता होणार नाही यांचे पालन होईल याबाबत योग्य ती दक्षता साखर आयुक्तालयाने घ्यावी. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संगणक संकेताक २०२४०८२६१८५७१४२४०२ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
ANKUSH PANDURANG णा 


2.5.4.20=0619305c0a0825664efa457ffa5 1¢3f2364841c8 1f8c437078a333b71114 
46०2, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


SHINGADE sncosrooommcrauarmounne sane 
(अंकुश पां. शिंगाडे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत - 
१) मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई 
२) मा. मंत्री (सहकार) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
3) मा. मंत्री (कृषी) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
४) मा. मुख्य सचिव, यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
अपर मुख्य सचिव, (सहकार व पणन) सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
प्रधान सचिव (कृषि) PA Ty संवर्धन, दुग्धव्यवसाय व मत्सव्यवसाय विकास विभाग, मंत्रालय 
साखर आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
उप सचिव, (साखर) यांचे स्वीय सहाय्यक, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
निवड नस्ती/२५-स 


~~ 
ae 
<.> *-< - ee 5-2 


& 
9 
9 


SS 


पृष्ठ २ पैकी 2 


